सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा 


असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . २१ ] 


शुक्रवार , दिनांक २१ एप्रिल २०१७ : वैशाख १ , शके १९३९ 


[किंमत ० .०० रु .] 


___ स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , यांजकडून 

आदेश व अधिसूचना 
महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी 

अधिनियम ,१९६५ 
जा .क्र . २०१७/ नपप्र/ निवडणूक / कावी -५ .- दिनांक २९ / ३/ २०१७ रोजी 
नगर विकास विभागाकडून प्रसिध्द करण्यात आलेली अधिसुचना व त्यानुसार 
जाहीर करण्यात आलेले फुलंबी नगरपंचायतीच्या हद्दीत समाविष्ट क्षेत्र व 
सुधारित चतुःसीमा . मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र 
क्रमांक रानिआ/ नप- २०१४/प्र. क्र . १५/ का - ०६ दिनांक २२.५.२०१५ व महाराष्ट्र 
नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ चे 


कलम ९ ( २) मधील तरतूदीस अनुसरून २०११ च्या जनगणनेची लोकसंख्या 
विचारात घेऊन ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा 
मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्या लोकसंख्येसह ) औरंगाबाद जिल्हयातील फुलंब्री 
नगर पंचायत क्षेत्रासाठी एकूण निवडून येणाऱ्या सदस्यांची संख्या सुधारितपणे 
सोबतच्या तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे निश्चीत करण्यात येत आहे . 

त्याप्रमाणे महिलासाठी राखून ठेवलेल्या जागांची संख्या ( अनुसूचित 
जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी 
राखून ठेवलेल्या सदस्यसंख्येसह ) आणि अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती 
तसेच नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गासाठी आरक्षीत सदस्य संख्या सुधारितपणे 
खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे निश्चीत करण्यात येत आहे . 


तक्ता 


राखून ठेवलेली सदस्य संख्या 


। 


रकाना ३ पैकी स्त्रीयांसाठी राखून ठेवलेल्या जागांची विभागणी 


नगर 
पंचायतचे 
नांव 


निवडून 
द्यावयची 
सदस्य संख्या | स्त्रीया 


अनुसूचित | अनुसूचित | नागरिकांचा | अनुसूचित 
जातीसाठी | जमातीसाठी मागासवर्ग जातीसाठी 


अनुसूचित | नागरिकांचा 
| जमातीसाठी | मागासवर्ग 


सर्व 
साधारण 


साठी 


१० 


फुलंब्री 


पाप 


टिप : * फुलंब्री नगरपंचायतीतील अनुसूचित जातीसाठी एकच पद व 
अनुसूचित जमातीसाठी एकच पद देय असल्याने ते त्या त्या जाती/ 
जमातीच्या महिलेकरीता राखीव होईल किंवा कसे ? हे सोडतीव्दारे ठरविण्यात 
येईल . जर वर नमूद एक किंवा दोन्ही पदे सोडतीव्दारे अनु. जाती/ 


अनु . जमातीच्या महिलांसाठी राखीव झाली तर सर्वसाधारण प्रवर्गातील 
महिलांसाठी ६ ऐवजी ५ किंवा ४ पदे राखीव होतील . अशा प्रकारे १७ पैकी 
९ पदे महिलांसाठी आरक्षित राहतील . 


औरंगाबाद 
दिनांक २०/ ०४/ २०१७ 
औ . भाग १ अ ( असा) - १ 


( डॉ. पुरुषोत्तम भापकर ) 
विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक 

नगरपरिषद प्रशासन , औरंगाबाद 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २१ एप्रिल २०१७ : वैशाख १, शके १९३९ 


भाग १ - अ असाधारण 


BY THE DIVISIONAL COMMISSIONER & 

REGIONAL DIRECTOR , MUNICIPAL 
ADMINISTRATION AURANGABAD 


ORDER & NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS , 


NAGAR PANCHAYATS & INDUSTRIAL 


TOWNSHIPS ACT 1965 


Maharashtra & Section 9 ( 2 ) of the Maharashtra 
Municipal Councils , Nagar Panchayats & Industrial 
Townships Act 1965 and considering population figures 
of Census of India 2011 ( Including population of 
Scheduled Castes, Scheduled Tribes & Other Backward 
Class of Citizens), the number of elected Councillors in 
respect of Fulambri Nagar Panchayat area in 
Aurangabad District is being revised and fixed as 
mentioned in the following table . 

Similarly, the number of seats to be reserved 
for women ( including the seats belonging to Scheduled 
Castes, Scheduled Tribes and Backward Class of 
Citizens ) and number of seats to be reserved for 
Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward 
Class of Citizens are also being revised and fixed as 
mentioned in the following table. 


No. 2017 /MUN / Election /WS 5 .- With reference to the 
Notification published in Maharashtra Government 
Gazette, Extra ordinary Central Sub . Division Part 1A 
Dated 29th March 2017 and accordingly included area 
with the Revised boundaries of the Fulambri Nagar 
Panchayat, the Order No.Sec /mc- 2014 / cr - 15 /ws- 06 
Dated 22 .05. 2015 of State Election Commission , 


TABLE 


Out of column (3) no . of seats Reserved for Women 


Name of No. of Number of Seats Reserved for 
the Nagar Elected 
Panchayat | Councillors Women Scheduled 

Scheduled Scheduled Other 
Castes Tribes Backward 

Class of 
Citizens 


Scheduled | Scheduled 

Castes Tribes 


General 


Other 
Backward 
Class of 
Citizens 


1 


2 


3 


4 


5 


7 


8 


9 


10 


1 * 


Fulambri 


17 


3 


6 * 


Note:-* Here Only one Seat is reserved for S .C . & 
One Seat is reserved for S . T . Whether these seats are 
reserved for woman or not will be decided by draw on 
the basis of the State Election Commission of 
Maharashtra s order dated 19 July 2009 . If one or both 


the seats are reserved for particular category woman 
then number of the seats for women in general category 
will be 5 or 4 instead of 6 accordingly . Thus, the number 
of seats reserved for women will be 9 out of total 17 
seats . 


( Dr. Purushottam Bhapkar ) 


Divisional Commissioner & Regional 
Director Of Municipal Administration , 

Aurangabad 


Aurangabad 


Date : 20 -4 -2017 


प्रकाशक, मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे, शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले . 


